RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ०८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या 


पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 


कलम १ ९ नुसार अधिसूचना 


करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 


म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 


जिल्हा जळगाव 


तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 


आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे मुंदखेडा बु . / एसआर -६२ / २०१६.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 


6 


" 


पुनर्वसाहत क्षेत्र 


म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 


यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 


कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर -६२ / 
२०१६ , दिनांक २८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 


अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 


चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
( अधिसूचना काढणेपूर्वी अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) यांना 


तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


पदनिर्देशित करीत आहेत . 


( १ ) 


वि ( एच ) ४ ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे मुंदखेडे बु . 


कलम १ ९ नुसार अधिसूचना 


भूमापन किंवा 


संपादित 
क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव 


गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे हिरापूर / एसआर -८३ / २०२०.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


१२ / १ - अ 


० १ ९ 


१६/५ 


० ०८ 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 


९ ४ 


११ 


यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


९ ५ 


O 


अनुसूची - दोन 


अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर -८३ / 
२०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे मुंदखेडे बु . , तालुका चाळीसगाव येथील 
खाजगी जमीन उजवा कालवा कामाकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मुंदखेडे बु . , तालुका चाळीसगाव 
येथील खाजगी जमीन उजवा कालवा कामाकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा . 


अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 


तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या 


पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक 


घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 


करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 


टिपा 


: 


म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव 
तसेच उपविभागीय अधिकारी , लघु पाटबंधारे , उपविभाग , 

पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 


“ 


अडथळा करू नये . 


“ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 
जळगाव , ९ एप्रिल २०२१ . 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 


चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
( अधिसूचना काढणेपूर्वी अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) यांना 


पदनिर्देशित करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे हिरापूर 


वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -८७४ / २०२१ , दिनांक 
१८ एप्रिल २०२१ . 


भूमापन किंवा 


संपादित 
क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १ ) व ( ३ ) . 


१ 


२ 


हे . आर 


आदेश 


१४३ प्लॉट नंबर - ३ ९ 


० ०५.५० 


१४३ प्लॉट नंबर - १४८ 


० ०६ 


१४३ प्लॉट नंबर - १५० 


O 


एकूण .. 


० १४.५० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे हिरापूर येथील खाजगी जमीन तिसऱ्या 
रेल्वे महामार्गकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिरापूर येथील खाजगी जमीन 
तिसऱ्या रेल्वे महामार्गकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि - ९९९ / २०२१.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती 
केली आहे की , धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती 
मोर्चा , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी . सी . 
संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत 
आहेत . तसेच दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजी हनुमान जयंती व 
दिनांक १ मे २०२१ रोजी १ मे महाराष्ट्र दिन असून सध्या 
कोविड -१ ९ विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून तसेच 
वरीलप्रमाणे आंदोलन , मोर्चे , विविध कार्यक्रम होणार असल्याने 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी 
धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 
त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव , दिनांक २७ एप्रिल २०२१ 
रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ११ मे २०२१ रोजीचे २३.५५ 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे महामार्ग 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 


टिपा : 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव 
तसेच उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्ये रेल्वे भुसावळ यांचे 
कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 
जळगाव , २४ जानेवारी २०२१ . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


आदेश 


नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 

; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०३२ / १५३२ / सन 
२०२०.- ईश्वर रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था सर्व्हे नंबर ४८४ / १ - अ + ब / २ ते १२/२ , 
प्लॉट नंबर २ + ३ + ४ यांसी एकूण क्षेत्र ९ ११.७५ चौ . मी . नाशिक 
शिवार , पाटीदार भवन , जनरल वैद्यनगर , पौर्णिमा बसस्टॉप , नाशिक 
या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


चे कलम 


( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 


सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , १३ जुलै २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व 
( ३ ) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे मीटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले सदर निर्बंध लागू 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ व १०३ मधील तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ व १०३ अन्वये संस्था अवसायनात घेणेबाबतचे 
या कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / सहकार / 
अंतिम आदेश / ७३ ९ / २०१५ , दिनांक २१ एप्रिल २०१५ . 


असतील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक ११ मे २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


( ३ ) श्री . गोकुळ लहू पाटील , विस्तार पर्यवेक्षक ज . जि . 

दुध उत्पा . सह , संघ लिमिटेड , जळगाव हे नियत 
वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्याने . 


आदेश 


सदरचा आदेश हा दिनांक २३ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव / अव . आदेश बदल / शेंदुर्णी दूध सो / 
५३ ९ / १६२ / सन २०२०.- मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
आदेश देतो की , या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये निर्गमित 
या कार्यालयाचे जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अंतिम 


धुळे , २३ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


आदेश / ७३ ९ / २०१५ , दिनांक २१ एप्रिल २०१५ च्या अंतिम आदेशात 
अंशत : फेरबदल करून शेंदुर्णी दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , शेंदुर्णी , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०५ अन्वये 
कामकाज करण्यासाठी श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक अधिकारी , 
जळगाव यांची नवीन अवसायक म्हणून नियुक्ती करणेत येत आहे . 


१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . अंजली आ . वाघमारे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर 
आदेश देते की , नागेश्वर अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , थेरगाव , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येऊन दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश देत असून श्री . एस . डी . 
पाटील , सहकार अधिकारी ( श्रेणी -१ ) , अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २१ जुलै २०२० . 


अंजली आ . वाघमारे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था , कर्जत , 

जिल्हा अहमदनगर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


कर्जत , ४ ऑगस्ट २०२० . 


अंतिम आदेश 


आदेश 


चे कलम 


क्रमांक सैनिक / वि -१ / पद्मावती म.ग्रा.बि.पत / क .१०२ / अंतिम आदेश / 
५८२ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , डॉ . अंजली आ . वाघमारे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर आदेश 
देते की , पद्मावती महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येऊन दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश देत असून श्री . एस . डी . 
पाटील , सहकार अधिकारी ( श्रेणी -१ ) , अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


क्रमांक वि . हौ . / कलम -२१ / नों.रद्द / १६८ / २०२०. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बोदवड , तालुका बोदवड , जिल्हा 
जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार बोदवड हौसिंग सहकारी 
संस्था मर्यादित , बोदवड , तालुका बोदवड ही संस्था नोंदणी क्रमांक 
१७७२ व दिनांक ३ जुलै १ ९ ५७ नुसार नोंदणी केलेली असून संस्थेच्या 
सभासदांचा हेतू पूर्ण झाल्याने , सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत 
स्वशुषीने ठराव मंजूर केलेला असून , पदाधिकाऱ्यांना सदर संस्था 
यापुढे चालविण्याची नसल्याने , सदर संस्थेचे कामकाज करण्याचे बंद 
झालेले असल्याने , संस्थेचा कारभार गुंडाळलेला असल्याने , सदर 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदरची 
संस्था विघटित झाली आहे असे समजण्यात यावे . तसेच ती संस्था 
या आदेशाचे तारखेपासून निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाले आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अंजली आ . वाघमारे , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , 


तसेच सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे त्या - त्या सभासदांना 
त्यांच्या नावावर दर्शविल्याप्रमाणे नियमाप्रमाणे शासनाची फी भरून , 
सिटी सर्व्ह रेकॉर्डला त्यांचे नाव लावण्यात यावे . 


जिल्हा अहमदनगर . 


कर्जत , ४ ऑगस्ट २०२० . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


नामदेव सुर्यवंशी , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , बोदवड , 


अंतिम आदेश 


बोदवड , ११ सप्टेंबर २०२० , . 


क्रमांक सनिक / वि -१ / नागेश्वर अभि . बहु . उ . संस्था / क .१०२ / 
अंतिम आदेश / ५ ९ ० / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


वाचा.- ( १ ) जिल्हा न्यायालय , नाशिक इंग्रजी आदेश क्रमांक आस्था / 

३६४८/२० , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
( २ ) श्री . व्ही . ए . साठे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , नाशिक यांचा जावक क्रमांक २१७७/२०२० , दिनांक 
२२ जुलै २०२० रोजीचा अर्ज . 


( २ ) श्री . एम . ए . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -१० व सहायक सत्र 

न्यायाधीश , नाशिक यांचा जावक क्रमांक ३२/२०२० , दिनांक 
५ सप्टेंबर २०२० रोजीचा अर्जित रजा रद्द होऊन 
मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३३२२ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत , 


क्रमांक आस्था / रजा / ३७ ९ १ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्री . व्ही . ए . साठे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ३० 
दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०२० 
ते ३१ 

मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एम . ए . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -१० व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना संदर्भिय आदेश क्रमांक १ अन्वये दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०२० ते ११ सप्टेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण १८ 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आलेली आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . व्ही . ए . साठे , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


तथापि श्री . एम . ए . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -१० व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांचे उपरोक्त संदर्भीय अर्ज क्रमांक २ चे विनंती 
अर्जाप्रमाणे सदर मंजूर रजेपैकी दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० ते ११ 
सप्टेंबर २०२० पावेतोची एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा रद्द 
करण्यात येत आहे . 


नाशिक , २३ जुलै २०२० . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


सदरचे आदेशाची नोंद श्री . एम . ए . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -१० 
व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ७ सप्टेंबर २०२० . 


( २ ) श्री . एस . पी . नाईक - निंबाळकर , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ 

व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचा जावक क्रमांक 
२४८/२०२० , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीचा अर्ज , . 


आदेश 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


क्रमांक आस्था / रजा / ३७७७ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


( २ ) श्री . नितिन निवृत्ती चिंतामणी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , येवला यांचा जावक 
क्रमांक २४ ९ / २०२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० रोजीचा 
अर्ज . 


श्री . एस . पी . नाईक - निंबाळकर , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३८८२ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . पी . नाईक - निंबाळकर , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . नितिन निवृत्ती चिंतामणी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , येवला यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत 


नाशिक , ५ सप्टेंबर २०२० . 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


सदर आदेशाची नोंद श्री . नितिन निवृत्ती चिंतामणी , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , येवला यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


दिनांक २७ जुलै २०२० ते दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजीची 
एकूण पाच दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना दिवाणी 


अभय सो . वाघवसे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


नाशिक . 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


नाशिक , १४ सप्टेंबर २०२० . 


श्री . पी . पी . मोदी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता 


यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


आदेश 


श्रीमती एस . एन . सचदेव दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता 


यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ७ / सन २०२०.- श्री . एच . एस . सातभाई , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांना 
दिनांक २७ जुलै २०२० ते दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजीची 
एकूण पाच दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . पी . पी . मोदी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ४ ऑगस्ट २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ७ / सन २०२०.- श्री . एच . एस . सातभाई , 


दिनांक ५ 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . तापकिरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांना 

ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ४ ऑगस्ट २०२० . 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 


सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 


आदेश 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . तापकिरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात 


येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ९ ८ / सन २०२०.- श्री . पी . पी . मोदी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता यांना दिनांक २७ जुलै २०२० 
ते दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजीची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . त्याऐवजी त्यांची 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 


सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचे न्यायालयातील वरील कालावधीत 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


प्रकरणांचा कार्यभार श्री . एस . एम . तापकिरे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांनी प्रथम सत्रातच पहावा . 
श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नेवासा यांचे न्यायालयातील संबंधित कर्मचारी यांनी प्रथम 
सत्रातच काम पहावे व संबंधित वकील व पक्षकार यांना याबाबत 
सूचित करावे . 


श्रीमती ए . बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


अहमदनगर , ५ ऑगस्ट २०२० . 


श्रीमती ए . बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांनी दुपार सत्रातच पाहावा . श्रीमती ए . 
बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
न्यायालयातील संबंधित कर्मचारी यांनी दुपार सत्रातच काम पहावे 
व संबंधित वकील व पक्षकार यांना याबाबत सूचित करावे . 

श्रीमती ए . बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


श्रीकांत ल . आणेकर , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८३ / सन २०२०.- श्रीमती ए . बी . निवारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांना दिनांक १० 
ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० रोजीपर्यंतची एकूण 
पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . बी . निवारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १० ऑगस्ट २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 

, - 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


